कंत्राटी तत्वावरील चौकशी अधिका-यांची 
नियुक्‍ती 
(गट-अ व गट-ब ची यादी/पॅनल) 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक : विचौअ-१६२१/प्र.क्र.५०/११-अ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०१ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ- १) शासन निर्णय क्र.एसपीओ-२८०४/प्र.क्र.११/२००४/११-अ,दि.२६.०५.२००६ 
2) शासन निर्णय क्र. विचौअ १६१८/प्र.क्र.१२/११-अ, दि.२१.०५.२०१८ 
3) शासन परिपत्रक क्र.विभाचो १६२१/प्र.क्र.२६/११-अ, दि.२०.०६.२०२२ 


आदेश- 
राज्यातील गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची तसेच गट-क आणि गट-ड मधील 
कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशीची प्रकरणे तातडीने व सातत्याने निकाली निघावीत यासाठी 
शासन सेवेतून निवृत्त झालेल्या इच्छुक व पात्र अधिकाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर “चौकशी अधिकारी” 
म्हणून नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय संदर्भाधीन क्र.(१) व क्र.(२) येथील शासन निर्णयांन्वये घेण्यात 
आला आहे. या अनुषंगाने कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांची अद्ययावत यादी संदर्भाधीन क्र.(३) येथील 
शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात आली आहे. 
२. आता वर नमूद आदेशांतील संबंधित अटी व शार्तींच्या अधीन राहून, गट-अ (सातव्या 
वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर एस-२५:9८८००-२०९२०० पेक्षा खालील वेतनस्तर/असुधारित वेतन 
GAAS रु.७६०० पेक्षा कमी ग्रेड वेतन, आणि गट-ब मधील राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या 
विभागीय चौकशा करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२०११३१२३४९१०७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIDYA KAILAS 
PATIL 


(विद्या पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. श्री.किरण पांडुरंग ded, ब/५०४, बाबासाहेब नाईक विमुक्‍त को. हाऊसिंग सोसायटी, 
नाहूर रोड, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई-४०००८०. 
२. श्री.भालचंद्र जगन्नाथ गाडेकर, ५०१,सी/वर्धमान ड्रीम्स फेज २, अन्नपूर्णा हॉटेल मागे, 
कस्पटे वस्ती, वाकड पुणे-४११०५७. 
३. विभागीय आयुक्त, नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती विभाग 
४. जिल्हाधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती 
५. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
६. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय कार्यालये (संबंधित 
विभागांमार्फत) 
८. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन ११-ओ संग्रहार्थ. 


अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम मोबाइल क्रमांक व ई-मेल सेवानिवृत्तीचा दिनांक | जन्मदिनांक ० वषे ।नियुक्‍तीचा 
संपर्कासाठी पत्ता पूर्ण दिनांक महसूली विभाग 


ees. ae 

श्री.केिरण पांडुरंग asd. मोबाईल क्र. दि.३०.०९.२०२० | २३.०९.१९६२| २३.०९.२०३२| नागपूर व 

उप सचिव (सेवानिवृत्त) ९८७०३ ५८७३९ अमरावती 
९३२६४ ३०३९६ 

पत्ता- ब/५०४,बाबासाहेब नाईक विमुक्‍त | ई- मेल 

को. हाऊ.सो., नाहूर रोड, मुलुंड (पश्‍चिम), | wadtekiran@ gmail.com 


मुंबई-८० 


श्री.भालचंद्र जगन्नाथ गाडेकर, मोबाईल क्र. दि.३०.०४.२०२० |०१.०५.१९६२| ०१.०५.२०३२ 
उप सचिव (सेवानिवृत्त) ९८६९६ ६२८५१ 

पत्ता- ५०१,सी/वर्धमान ड्रीम्स फेज २, ई- मेल bandu_gadekar@ 

अन्नपूर्णा हॉटेल मागे, कस्पटे वस्ती, rediffmail.com 

वाकड पुणे-४११०५७. 


